जिल्हा नियोजन समिती, अहमदनगरसाठी 
“कार्यकारी समिती” घटित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१४६/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ११ जून, २०१९ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ 
४) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, अहमदनगर 
यांचे पत्र क्र.जिनिस/नगर/संकीर्ण/२०१८-१९/संस-३/२८२७,दि.१७/१२/२०१८. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ च्या कलम ११ च्या 
तरतूदी अनुसार जिल्हा नियोजन समितीला सहाय्य करण्यासाठी, जिल्हा नियोजन समितीच्या 
अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाळी एक “कार्यकारी समिती” घटीत करण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा 
नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम, २०१८ च्या “नियम ६-अ” मधे करण्यात आली आहे. 
त्यानुसार उपरोक्त नमूद कार्यकारी समितीमधे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३(३) च्या परिच्छेद दोन 
(ब) अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य”यांचेपैकी २ “नामनिर्देशित सदस्य” आणि कलम ३ (3) च्या 
परिच्छेद चार (अ) व (फ) नुसार एकूण “विशेष निमंत्रित” सदस्य यांचेपैकी २ “विशेष निमंत्रित” 
सदस्यांची नियुक्‍ती होणे आवश्‍यक आहे. 


२. “महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम, २०१८” मधील “नियम ६- 
अ” च्या तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम,१९९८ च्या 
कलम 3 (३)च्या परिच्छेद दोन (ब) अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य” आणि कलम ३ (३) च्या 
परिच्छेद चार (अ)) व (फ) नुसार एकूण “ विशेष निमंत्रित “ सदस्य यांचेपैकी जिल्हा नियोजन समिती 
अहमदनगरचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री यांनी शिफारस केल्यानूसार अहमदनगर जिल्हयातील 
खालील सन्माननीय संसद सदस्य व विधानसभा सदस्य यांच्या नामनिर्देशानासह जिल्हा नियोजन 
समिती अहमदनगरची “कार्यकारी समिती” खालीलप्रमाणे घटित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नांव पदनाम 

Peel पालकमंत्री, अहमदनगर अध्यक्ष 

२. प्रा.भानुदास रतन बेरड नामनिर्देशित सदस्य 
३. श्री. अनिल माधवराव शिदे नामनिर्देशित सदस्य 
४. श्री. सुजय विखे-पाटील, संसद सदस्य विशेष निमंत्रित सदस्य 
५. । श्रीम. मोनिका राजीव राजळे, विधानसभा सदस्य विशेष निमंत्रित सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१४६/का.१४८१-अ 


&. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक सदस्य 

छ. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर सदस्य 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सदस्य 
अहमदनगर 

०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, अहमदनगर संयोजक 


४. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, अहमदनगर यांनी उपरोक्‍त आदेशा 
सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६१११२२८११३९१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 
DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
V VJ ES | N G ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
रॉ: ra, 
2,5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9asfl 7ceecSe2d7d4b 
F ATT E S | N G VASAV E 6a8bba99c51d275801bcdf1b, cn=VUESING FATTESING 
VASAVE 
Date: 2019.06.11 12:52:58 +05'30° 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा. मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, अहमदनगर यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. विभागीय aged at विभाग,नाशिक 
८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, अहमदनगर 
९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नाशिक विभाग 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर 
१२.निवडनस्ती,का-१४८१ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


